राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधीक्षक (गट-अ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्याचा परीवीक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन ज्ञापन क्रमांक-इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२१२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ जानेवारी, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी-२७०८/प्र.क्र.२६७/इएक्ससी-४, दि. ३०.०८.२०११. 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.०८.२०१५. 
3) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि. २९.०२.२०१६. 
४) आयुक्त, WS] यांचे पत्र क्र. इएसटी ११२०१७/१५/२-अ-१, दि.३१.१०.२०१७. 


ज्ञापन: 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतून अधीक्षक (गट-आ), राज्य उत्पादन शुल्क या 
पदासाठी शिफारस केलेल्या खालील रकान्यातील स्तंभ (2) मधील अधिकाऱ्याला या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि. ३०.०८.२०११ च्या आदेशान्वये दोन वर्षाच्या परीवीक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
आता सदर अधिकाऱ्याने त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ (४) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास अधीक्षक, 
राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) या पदावरील त्यांचा परीविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला 
आहे. त्यामुळे त्यांचा या पदावरील परिवीक्षाधीन कालावधी स्तंभ (४) येथे नमूद केलेल्या दिनांकास समाप्त 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव रुजू झाल्याचा दिनांक = | परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याचा 
दिनांक 
| १_| २ 3 8 
[1 4 श्री. नितीन कृष्णराव afta । 23.08.2099 २३.०९.२०१३ 
४. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०११५१५४०११३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Shivaji BabUrad xshecrormcinsonetione 


प्रत, 


निवडनस्ती (राउशु-१) 


Chavan 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 


2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e134f0 
43fb205f2e97595f1 45aaf4d73, cn=Shivaji Baburao 
Chavan 

Date: 2018.01.15 15:45:58 +05'30' 


(शिवाजी चव्हाण) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) सर्व विभागीय उपआयुक्त, राउझु (मार्फत आयुक्‍त, राउशु, मुंबई.) 
३) संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउशु, मुंबई.) 

) 

) 


महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


